सांगली जिल्ह्यातील मिरज व जत 
तालुक्यातील इतर जिल्हामार्ग व ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती 


करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.०६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १३ मार्च, २०१८ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मुअ(पुणे/का-२/रेशा/१३/९०२/२०१८ दि. १५/०२/२०१८. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
सांगली जिल्ह्यातील मिरज व जत तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते हे प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 
परिषद, सांगली यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर 
तसेच जिल्हा परिषद, सांगली यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, सांगली यांचा ठराव विचारात घेऊन सांगळी जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ | साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत | दर्जोन्नती 
अ.क्र रस्त्यांचा ।व करावयाची | नंतरचा 
क्रमांक | लांबी (कि.मी.) एकूण क्रमांक 
लांबी 
(कि.मी. 
इतर जिल्हा मार्ग- ११४ पासून इतर । (0/00 ते २९/३२) | २९.३२० प्रमुख 
GHC, Hal, मालेगांव, जिल्हा | २९.३२ कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
. : _।मल्लेवाडी ते आरग, लक्ष्मीवाडी, मार्ग मार्ग-१०२ 
मंगसुळी रस्ता ११५ 
२. | खंडेराजुरी, एरंडोली, बेडग, नरवाड, | इतर । (०/०० ते 23/30) | २३.३०० | प्रमुख 
म्हैसाळ कृष्णाघाट . जिल्हा | २३.३०० कि.मी. | कि.मी. जिल्हा 
मार्ग मार्ग-१०३ 
१२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.०६/नियोजन-२ 


३.  । राज्यहद्दीपासून नरवाड, आरग, इतर । (०/०० ते ४६/७३) | ४६.७३० | प्रमुख 
बेळंकी, कोगनोळी, धुळगांव रेल्वे जिल्हा | ४६.७३०कि.मी. | कि.मी. जिल्हा 
Ca रस्ता. मार्ग मार्ग-१०४ 

१२४ 

४. | चाबुकस्वारवाडी, सलगरे, कवलापूरे इतर । (०/०० ते १५/००) | ३१.१०० | प्रमुख 
वस्ती, विकासनगर,डोंगरवाडी, शिपूर, जिल्हा १५.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
व्यंकोचीवाडी, आरग, शिंदेवाडी जिल्हा मार्ग मार्ग-१०५ 
हद्द रस्ता. १३५ 

इतर (०/०० ते 94/40) 

जिल्हा १५.१०० कि.मी. 
मार्ग 
१२६ 

५. | Areata ते सावळी (वेअरहाऊस ते इतर | (०/०० ते १०/००) | १०.०० | प्रमुख 
औद्योगीक क्षेत्र) रस्ता. जिल्हा | १०.०० कि.मी. कि. मी. । जिल्हा 

मार्ग मार्ग-१०६ 
१३० 

६. मिरज, सावळी, कानडवाडी ते ग्रामीण | (०/०० ते ५/००) | २४.२०० | WAP 
कवलापूर धुळगांव पाटगांव भोसे मार्ग ।५.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
रस्ता. २३ मार्ग-१०७ 

ग्रामीण । (०/०० ते २/४० 
मार्ग । २.४० कि.मी. 
१७ 
ग्रामीण | (०/०० ते ४/००) 
मार्ग ४.०० कि.मी. 
234 
इतर (०/०० ते ९/६०) 
जिल्हा ९.६०० कि.मी. 
मार्ग ११४ 
ग्रामीण  । (०/०० ते ३/२०) 
मार्ग २६ | 3.200 कि.मी. 

७. | OAT (प्रमुख राज्यमार्ग-८), ते इतर । (०/००ते २८/८० | ३१.४०० | प्रमुख 
जालीहाळ बु. तिकोंडी, पांडोझरी, जिल्हा ।२८.८००कि.मी. | कि.मी. जिल्हा 
खंडनाळ,दरीबडची, मुचंडी मार्ग मार्ग-१०८ 
(कोट्टलगी) कर्नाटक राज्य हद्द. २०५ 

ग्रामीण (०/०० ते २/६०) 
मार्ग ३० २.६०० कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.०६/नियोजन-२ 


SHAG, बाज, धावडवाडी, प्रतापपुर इतर । (०/०० ते ३६/६० | ३६.६०० | प्रमुख 
गुळवंची, वाळेखिंडी, जत रेल्वे स्टेशन) जिल्हा | ३६.६०० कि.मी. | कि.मी. जिल्हा 
डोंगरगांव, सोलापूर जिल्हा हद्द रस्ता. मार्ग मार्ग-१०९ 
१८५ 
राज्यमार्ग-१३६ ते पाच्छापुर, इतर । (0/00 TF २०/४० | ३६.६५० | प्रमुख 
SATS, दरिकोणुर, सिध्दनाथ, जिल्हा | २०.४००कि.मी. | कि.मी. जिल्हा 
जालीहाळ खुर्द, आसंगी, तुर्क, मार्ग मार्ग-११० 
कागनरी (यवतमाळ) कर्नाटक राज्य २०४ 
Be इतर | (0/00 ते 94/00) 
जिल्हा । 94.00 कि.मी. 
मार्ग 
२०७ 
ग्रामीण । (०/०० ते १/२५) 
मार्ग १.२५० कि.मी. 
३२३६ 
एकूण २६९.३०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सांगली जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 


मार्ग लांबीत २६९.३०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२५२२.६६० + २६९.३००) म्हणजेच 
२७९१.९६० कि. मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग लांबीत २५०.८५० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(२४८८.१०० - २५०.८५०) म्हणजेच २२३७.२५० कि. मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग लांबीत 


१८.४५० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२५९८.५७०- १८.४५०) म्हणजेच २५८०.१२० कि. मी. 


इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८ ०३१४१६५८२२४७१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 


Prashant 
Vinayakrao Patil 


Digitally signed by Prashant Vinayak til 
Or 


f Maharashti Publi 


stalCode=400032, st=Maharas| 


2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f 
8c505422af66a5628314537 
Date: 2018.03.14 17:03:04 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.०६/नियोजन-२ 


x 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

जिल्हाधिकारी, सांगली. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

९) निवडनस्ती. 


AN 
~ 


< 


o~ 
— 
~~ 


£33) 


S 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


